वर्ष ९ , अंक २० ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

गुरुवार , फेब्रुवारी १६ , २०२३ / माघ २७ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 
कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

विस्तार इमारत , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम , २०२१ . 

क्रमांक मकूप -१०२२ / प्र.क्र .५२ / ६ - ए . - ज्याअर्थी , राज्य शासनाकडून स्थापन केलेल्या चालवलेल्या किंवा अनुदान दिलेल्या 
विवक्षित शैक्षणिक संस्थांमधील अध्यापक संवर्गासाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , निरधिसूचित जमाती ( विमुक्त जाती ) , 
भटक्या जमाती , विशेष मागासवर्ग , इतर मागास वर्ग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक यांमधील व्यक्तींची सरळ सेवा प्रवेशाद्वारे 
नियुक्ती करताना पदे आरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद केली आहे ; 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


ज्याअर्थी , शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापकांच्या सरळ सेवा प्रवेशाद्वारे नियुक्ती करण्यासाठी विषयनिहाय आरक्षणाऐवजी संवर्गनिहाय 
आरक्षण धोरण राबविण्यात येत आहे 
; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अध्यापक संवर्गातील आरक्षण अधिनियम , २०२१ ( २०२२ चा १७ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश , “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( १ ) हे राज्य शासनास , एखाद्या शैक्षणिक 
संस्थेमध्ये अध्यापक संवर्गातील मंजूर संख्येमधून सरळ सेवा प्रवेशातील पदांच्या आरक्षणाची मर्यादा व रीत विनिर्दिष्ट करण्याचे 
अधिकार प्रदान करते . 


भाग चार - ब - ३६-१ 


त्याअर्थी , आता , शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम , २०२१ ( २०२२ चा १७ ) याच्या कलम ३ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे असे विनिर्दिष्ट करीत आहे की , - 

— 


१. राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या चालवलेल्या किंवा अनुदान दिलेल्या शैक्षणिक संस्थामधील सर्व विषयांमधील 
अध्यापक संवर्गातील ( समान वेतनश्रेणीतील ) मंजूर पदे एकत्रित करण्यात येतील व खाली नमूद केलेल्या रीतीने संवर्गनिहाय 
आरक्षण लागू राहील 

: 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी १६ , २०२३ / माघ २७ , शके १ ९ ४४ 

( एक ) प्रत्येक कृषी विद्यापीठ ( सर्व विभाग , केंद्र , उपकेंद्र , घटक महाविद्यालये , कृषी विद्यालये मिळून ) अध्यापक 
संवर्गातील सर्व मंजूर पदांची एक बिंदु नामावली ठेवावी . 


( दोन ) कृषी विद्यापीठे अधिनियम , १ ९ ८३ ( १ ९ ८३ चा महा . ४१ ) अन्वये कृषी विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेली , 
आणि राज्य शासनाकडून चालविली जाणारी किंवा अनुदान मिळणारी प्रत्येक संस्था , अध्यापक संवर्गातील सर्व मंजूर 
पदांची एक बिंदु नामावली ठेवावी . 


( तीन ) एखादी सोसायटी किंवा विश्वस्त संस्था किंवा खाजगी व्यवस्थापन मंडळ यांच्याकडून चालवलेल्या मग 
त्या राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुदान मिळत असणाऱ्या असोत , महाविद्यालये किंवा संस्था किंवा 
महाविद्यालयांचा गट यांच्या बाबतीत , अध्यापक संवर्गातील सर्व मंजूर पदांची एक बिंदू नामावली ठेवावी . 


२ . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे संवर्गनिहाय आरक्षण हे , संवर्गातील एकूण मंजूर पदांची संख्या विचारात घेऊन प्रचलित 
आरक्षण धोरणांन्वये विहित केलेल्या टक्केवारीनुसार निश्चित करण्यात यावे . 


३. संवर्गातील एकूण मंजूर पदांची संख्या व कार्यरत असलेली पदे विचारात घेऊन , अध्यापक संवर्गाची बिंदू नामावली 
पदांच्या गोषवाऱ्यासह विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवण्यात यावी . उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार संवर्गामधील आरक्षण हे , 
संवर्गातील एकूण मंजूर पदांच्या संख्येस लागू होणार आहे . रिक्त पदांच्या बाबतीत , बिंदू नामावलीची तपासणी करून , रिक्त 
पदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात यावे व सदर बिंदूनामावलीस सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात यावी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी १६ , २०२३ / माघ २७ , शके १ ९ ४४ 

AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 
FISHERIES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 16th February , 2023 . 


NOTIFICATION 


३ 


MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( RESERVATION IN TEACHERS ' CADRE ) ACT , 2021 . 

No. MKP 1022 / C.R.52 / 6 - A. - WHEREAS , the Government of Maharashtra has provided for the 
reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , De - notified Tribes ( Vimukta Jatis ) , Nomadic Tribes , Special Backward 
Category , Other Backward Classes and Economically Weaker Sections to teachers ' cadre in certain 
Educational Institutions established , maintained or aided by the State Government and for the 
matters connected therewith or incidental thereto ; 


AND WHEREAS , the policy of cadre - wise reservation instead of subject - wise reservation for 
appointment of teachers by direct recruitment in the Educational Institutions , is being implemented ; 


AND WHEREAS , sub - section ( 1 ) of section 3 of the Maharashtra Educational Institutions 
( Reservation in Teachers ' Cadre ) Act , 2021 ( Mah . XVII of 2022 ) ( hereafter referred to as " the said 
act " ) , empowers the State Government to specify the extent and the manner for reservation of posts 
in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers ' cadre in an educational institution . 


NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Maharashtra Educational Institutions ( Reservation in Teachers ' Cadre ) Act , 2021 ( Mah . XVII of 
2022 ) , the Government of Maharashtra hereby specifies that , 


1. All sanctioned posts in teachers ' cadre ( in the same scale of pay ) , in all subjects in the 
Educational Institutions established , maintained or aided by the State Government , shall be 
combined and the cadre - wise reservation shall be made applicable in the following manner , 
namely : 


( i ) Each Agricultural University ( including all departments , centre , sub - centres , 
constituent colleges , Agricultural Schools ) shall maintain a single roster of all sanctioned 
posts in teachers ' cadre . 


( ii ) An institution declared as Agricultural University under section of Maharashtra 
Agricultural Universities Act , 1983 ( Mah . XLI of 1983 ) and maintained by or receiving 
aid from the State Government , shall maintain a single roster of all sanctioned posts in 
teachers ' cadre . 


( iii ) In case of Non - Government aided colleges , an institution or college or a group of 
institutions or colleges maintained by a society or trust or private management body and 
receiving aid from the State Government , whether directly or indirectly , shall maintained 
a single roster of all sanctioned posts in teachers ' cadre . 


2. Cadre - wise reservation as mentioned above , shall be determined after considering the 
total number of sanctioned posts in the cadre and as per the percentage of reservation prescribed 
under the prevailing reservation policy . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी १६ , २०२३ / माघ २७ , शके १ ९ ४४ 

3. The roster in the teachers ' cadre along with the summary of posts shall be maintained in 
the prescribed format , after considering the total number of sanctioned posts and occupied posts 
in the cadre . The cadre - wise reservation shall be applicable to the total number of sanctioned 
posts in the cadre as per the provisions of the said Act . The cadre - wise reservation in respect 
of the vacant posts shall be determined after verification of the roster . Such roster shall be 
approved by the competent authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


EKNATH DAWALE , 

Principal Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


